सन २०२३-२४ करिता राज्यस्तरीय अनुसूचित जाती उप 
योजनेअंतर्गत संरक्षित वनाचे क्षेत्रालहगत गावातील अनुसूचित 
जातीच्या लाभार्थ्यांना कुकींग गॅस, बायो गॅस, दुभत्या 
जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणासाठी 
प्रोत्साहन देण्याकरिता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.८२/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२४ 


संदर्भ 9) महसूल व वन विभाग झासन निर्णय क्र. एफडीएम-२०१२/प्र.क्र.४/फ-२, दि.१०.०७.२०१२ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.०५.०२.२०२४ व दि.०४.०३.२०२४. 
3) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.११५५३१//२३-२४, दि.०६.१०.२०२३, 
४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि.३१.०३.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

संरक्षित वनांचे लगत क्षेत्रातील गावात अनुसुचित जातीच्या लाभार्थ्यांना LPG कुकिंग गॅस व बायोगॅस 
दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्र. १ 
वरील दि.१०.०७.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


२. सदरहू योजनेच्या अनुषंगाने सादर करण्यात येते की, राज्यस्तरीय fess घटक योजनेअंतर्गत 
वार्षिक योजना सन २०२३-२४ करिता संरक्षित वनांचे लगत क्षेत्रातील गावात अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना 
LPG कुकींग गॅस व बायोगॅस, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्षलागवडीचे संरक्षण करणे (२४०६ ५८०१) 
या योजनेअंतर्गत रु.१००.०० लक्ष अनुदान अर्थसंकल्पित करण्यात आले होते. तथापि सुधारीत अंदाजानुसार 
रु.७०.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.३ वरील दि.०६.१०.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये बांधील 
कामांकरिता रु.१२.५८ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या मागणीचा नवीन बाब प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर 
योजनेअंतर्गत मागणी करण्यात येणारे रु.१२.५८ लक्ष अनुदान हे ७०% च्या मर्यादेत आहे 


३. सन २०२३-२४ करिता सदरहू योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या निधीच्या अनुषंगाने प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.३ वरील पत्रान्वये 
बांधील कामांकरिता रु.१२.५८ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या मागणीच्या अनुषंगाने रु.१२.५८ लक्ष इतकी रक्‍कम 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग यांनी संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये रु.१२.५८ लक्ष इतका निधी वितरित केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.८२/फ-२ 

शासन निर्णय :- 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.३ 
वरील पत्रान्वये शासनास सादर केलेला प्रस्ताव तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचा संदर्भ 
क्र.४ वरील शासन निर्णय तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयातील सूचना विचारात घेता, संरक्षित वनाचे 
लगत क्षेत्रातील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना एलपीजी कुकींग गॅस, बायो गॅस, दुभत्या जनावरांसाठी 
अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणाकरिता बांधील कामांसाठी रु.१२.५८ लक्ष इतका निधी प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना वितरीत करण्यास व बी.डी.एस. प्रणालीवर उपलब्ध 
केलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वरील अनुदान खर्च करतांना 
खालील अटी व शार्ती यांची पूर्तता होईल याची दक्षता घ्यावी :- 


आओ उपरोक्त वितरीत केलेल्या निधीच्या मर्यादेत प्रथम जुन्या लाभार्थ्याच्या प्रस्तावातील 
लाभार्थ्यांसाठी अनुदानाचा विनियोग करावा. त्यानंतर, नवीन लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावाप्रमाणे 
नवीन लाभार्थी निश्चित करुन त्यांचेकरिता अनुदानाचा विनियोग करावा. 

Q सदरहू योजनेतील लाभार्थी या विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक, महसूल व वन विभाग 
क्र.एफडीएम-२०१२/प्र.क्र.४/फ-२, दि. १०.०७.२०१२, शासन शुध्दीपत्रक क्र. एफडीएम- 
२०१२/प्र.क्र.४/फ-२, दि.०८.०१.२०१३ व शासन शुध्दीपत्रक क्र.एफडीएम- 
२०१२/प्र.क्र.२४९/फ-२, दि.०५.०५.२०१४ मधील अटी व शर्तीनुसार असतील याची खात्री 
करावी. 

क) अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची यादी सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील 
सहायक आयुक्‍त समाजकल्याण यांच्याकडून प्रमाणित करुन घ्यावी. 

ड) सदरहू योजनेतील लाभार्थ्यांनी दिनांक.१०.०७.२०१२ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
एलपीजी कुकींग गॅस साठी व बायो गॅस साठी लाभार्थ्यांचा २५% हिस्सा दिल्याची खात्री 
करावी. 

3) सदर योजनेअंतर्गत वन विभागाकडून कोणतीही खरेदी करण्यात येणार नाही. ज्या 
लाभार्थ्यांनी एलपीजी गॅस साठी (२५%) व बायोगॅस साठी (२५%) त्यांचा हिस्सा दिल्यानंतर 
संबंधित वन विभागाचे उप वनसंरक्षक हे संबंधित योजनेबाबतचे अनुदान संयुक्‍त वन 
व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यामध्ये टप्प्या टप्प्याने जमा करतील व संयुक्‍त वन 
व्यवस्थापन समिती लाभार्थीनिहाय सदरहू रक्‍कम संबंधित गॅस एजन्सीला देईल. 

फ) सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची माहिती MPSIMS प्रणालीवर अद्ययावत करण्यात यावी. 

गो सदर योजनेअंतर्गत मागील वर्षी वितरित केलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्रत 
शासनास सादर करावे. 

६. उपरोक्त खर्च मागणी क्र.सी-७, प्रधानशीर्ष - २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन, १०१ वनसंरक्षण, 
विकास व पुनर्निर्मिती, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, (१४) संरक्षित वनाच्या 
लगतच्या गावातील अनुसूचित जातीच्या कुटूंबांना कुकींग गॅस व सोलर कुकरचा पुरवठा करणे, (१४) (०१) 
संरक्षित वनाच्या लगतच्या गावातील अनुसूचित जातीच्या कुटूंबांना कुकींग गॅस व सोलर कुकरचा पुरवठा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.८२/फ-२ 


करणे, (२४०६ ॥८०१) या लेखाशिर्षाखाळली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. सदर शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाचा , शासन निर्णय क्र.बीजीटी- 
०२३/प्र.क्र.६१/ अर्थसंकल्प (विघयो), दि.३१.०३.२०२४ नुसार तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ भाग पहिला, उपविभाग-३, परिच्छेद २७ (२) 
अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३११७०००३१३१९ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHAGWAN MARUTI SAWANT 


B H A G WA N नि तरी OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
2.5.4.20=8ee89eb0aec64f8bcObdf8d85ddb4706d35abd8b73c618e114 
ee98d5c9ecf57b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

MARUTI SAWANT aetcriccccnceercesisciatwatun sana 
Date: 2024.03.31 17:10:38 +05'30' 

(भगवान सावंत) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 
प्रत :- 
१ प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय मुंबई 


) 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) / (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म.रा.नागपूर. 

) सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, 

) सर्व मुख्य वनसंक्षक (प्रादेशिक) / (वन्यजीव) 

) सर्व वनसंरक्षक / सर्व उप वनसंरक्षक (मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) यांचेमार्फत) 
) आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

) वित्तविभाग, व्यय-१० कार्यासन मंत्रालय, मुंबई. 

) नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 

१४ मा.मंत्री (सामाजिक न्याय) /मा.राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव. 

) सामाजिकन्याय विशेष सहाय्य विभाग,विघयो, मंत्रालय, मुंबई 

) ब-१कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


